भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील 
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (गट-ब) 
संवर्गातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची 
तात्पुरती अंतिम जेष्ठतासूची 
दि.०१/०१/२०२४ पर्यंत 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२९८/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: १० मे, २०२४ 


वाचा :- 
१.शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही -२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक २१ जून, २०२१. 
२.शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकःआपना-०२२४/प्र.क्र.१९/ 
पापु-१५ दिनांक १०.०१.२०२४ 


शासन परिपत्रक :- 

सामान्य प्रशासन विभागाने शासन सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांची प्रत्येक वर्षी 
ज्येष्ठतासूची तयार करणे व प्रसिध्द करणे यासाठी संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या अधिसूचनेनुसार 
सर्वकष धोरण जाहीर केले आहे. संदर्भाधीन क्रमांक २ अन्वये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणेतील “सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (गट-ब)” या संवर्गाची दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ 
रोजीची तात्पुरती जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आली होती. यांसदर्भात प्राप्त आक्षेप विचारात 
घेवून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (गट-ब) संवर्गाची 
दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती अंतिम जेष्ठतासूची तयार 
करण्यात आली आहे. सदरील ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडपत्र- “अ” म्हणून जोडण्यात 
आली आहे. 

सदर जेष्ठतासूची मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ मधील निकालाच्या अधीन राहतील. 


आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदर परिपत्रक सोबतच्या जेष्ठतासूचीत समाविष्ट असलेल्या व आपल्या 
विभागात कार्यरत असलेल्या, विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच विभागाच्या आस्थापनेवरून 
प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२९८ /पापु-१५ 


सदर 


शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१०११३८५६३६२८ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20 
e917ffalef5 12d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5FB 


PAWAR छी 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, शिवाजीनगर, पुणे. 

उप सचिव (कार्या. १२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सर्व) 

प्रशासन अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 

संबंधित अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (संचालनालयामार्फत). 
निवडनस्ती (कार्या. पापु-१५), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.२९८ /पापु-१५ 


शासन परिपत्रक क्र. आपना-०२२३/प्र.क्र.२९८/पापु-१५, दिनांक १० मे, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट “अ 
परिशिष्ट-अ 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील सहाय्यक प्रशासन अधिकारी (गट-ब) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१/०१/२०२४ रोजीची तात्पुरती अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


सहाय्यक सहाय्यक 
प्रशासन a प्रशासन 
eis अधिकारी ल 0. a. अधिकारी । सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक 
(२)(ब)नुसार | शासकीय कर्मचाऱ्याचे नाव जन्म दिनांक प्रवर्ग | नुसार संवर्गात a शेरा 
डी पदावर पाप पदावर दिनांक अर्हता 
न नियुक्तीचा जेष्ठतेचा 
मार्ग दिनांक 
ee २ ३ शिंग ५ ६ ral ८ ९ गिह ३ 
दि. १७.१०.२०२३ 
ea रोजीच्या शा.नि. 
a श्री. सचिन देविदास गडलिंग | सरळसेवा | १५/०४/१९७६ | अ.जा. | 08/02/2093 | ०४/०२/२०१३ | ३०/०४/२०३४ | एम.एस.सी. | अन्वये प्रशासन 
अधिकारी या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती 
बी.एस.सी. 
२ श्री. सुनिल देविदास महाजन | पदोन्नती | २८/१०/१९८० | इ.मा.व. | ०१/०५/२०१३ | १५/०४/२०१३ | ३१/१०/२०३८ | एम.ए. = 
(मानसशास्त्र) 
३ श्री. विनोद दादा वडस्कर । पदोन्नती | ३०/०७/१९७५ | अ.जा. | ०१/०४/२०२२ | २३/०३/२०२२ | ३१/०७/२०३३ | बी.ए. po 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


